माहे ऑगस्ट,२०२२ चे माहे सप्टेंबर,२०२२ 
मध्ये देय होणारे वेतन / निवृत्तीवेतन 


गणेशोत्सवापूर्वी प्रदान करणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.९८/कोषा-प्रशा ५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २४ ऑगस्ट, २०२२ 


वाचा : शासन निर्णय क्रमांक: डिडिओ-१००५/ प्र.क्र.५/कोषा प्रज्ञा ५, दि.२९.०८.२००५ 


शासन परिपत्रक : 


गणेशोत्सवाची सुरुवात यावर्षी दि. ३१ ऑगस्ट, २०२२ पासून होत आहे. राज्य शासकीय 
अधिकारी/ कर्मचारी तसेच निवृत्तीवेतनधारक यांना गणेशोत्सव सण साजरा करताना आर्थिक अडचणींचा 
सामना करावा लागू नये या उद्देशाने माहे ऑगस्ट, २०२२ चे माहे सप्टेंबर, २०२२ मध्ये देय होणारे वेतन / 
निवृत्तीवेतन गणेशोत्सव सणापूर्वी प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
२. उपरोक्त संदर्भीय क्र. १ मधील परिच्छेद १(८) मधील तरतूद शिथिल करुन असे कळविण्यात येते 
की, माहे ऑगस्ट, २०२२ या महिन्याचे वेतन आणि निवृत्तीवेतनाचे प्रदान दि.२९ ऑगस्ट, २०२२ रोजी 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. या दृष्टीने मुंबई वित्तीय नियम , १९५९ मधील नियम ७१ च्या तरतुदी तसेच महाराष्ट्र कोषागार 
नियम, १९६८ च्या खंड १ मधील नियम क्र. ३२८ मधील तरतुदी शिथिल करण्यात येत आहेत. 
४. वेतन देयकाचे प्रदान विहित कालावधीत होण्यासाठी सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी 
वेतन देयके त्वरित कोषागारात सादर करावीत. 
4, सदर तरतुदी जिल्हा परिषद, मान्यताप्राप्त व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषी विद्यापीठे / 
अकृषी विद्यापीठे व त्यांच्या संलग्न अशासकीय महाविद्यालयांचे अधिकारी/कर्मचारी, तसेच 
निवृतीवेतनधारक / कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारक यांना देखील लागू होतील. 
६. संचालक, SS व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी अधिदान व लेखा कार्यालय तसेच 
राज्यातील सर्व कोषागारे व उपकोषागारे यांना आवश्‍यक त्या सूचना तात्काळ निर्गमित कराव्यात. 


झासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.९८/कोषा-प्रशा ५ 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०८२४१२३२३२०३०५ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by INDRAJEET SAMBHAII GORE 
=IN, o=GOVI 


INDRAJEET याक 
SAMBHASJI GORE ® 


10C64B66C7EE4G4C4ADOSA, 
DEASAADD38: 


50651 9FAG 
\=INDRAJEET SAMBHAJI GORE 


( इंद्रजित गोरे) 
शासनाचे उपसचिव 
प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
४. सर्व मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 


५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
६. सर्व सन्माननीय विधानसभा / विधान परिषद व संसद सदस्य. 
७. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग 
मंत्रालयीन सर्व विभागांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व विभागांचे व कार्यालयांचे प्रमुख 
९. प्रबंधक, मूळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई 
१०. प्रधान महाळेखापाल (लेखा परीक्षा)- १, महाराष्ट्र, मुंबई 
११. प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
१२. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
१४. आयुक्त, आयकर (TDS) TARTS, मुंबई ४००००२ 
१५. आयुक्त, आयकर (TDS) सिव्हील लाईन*, नागपूर ४४४००१ 
१६. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा) मुंबई 
१७. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 
१८. सचिव, महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई 
१९. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उपलोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 
२०. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई 
२१. मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२२. विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली 
२३. सर्व विभागीय आयुक्‍त 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.९८/कोषा-प्रशा ५ 


२४. सर्व जिल्हाधिकारी 

२५. सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

२६. संचालक , लेखा व कोषागारे, मुंबई 

२७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२८. सहसंचालक,लेखा व कोषागारे, कोकण/पुणे / नाशिक/औरंगाबाद/ अमरावती/नागपूर 
२९. संचालक, स्थानिक निधी लेखापरिक्षा संचालनालय, नवी मुंबई 

३०. सहसंचालक,स्थानिक निधी लेखा कोकण/पुणे / नाशिक/औरंगाबाद/ अमरावती/नागपूर 
३१. वित्त विभागातील सर्व कार्यासने 

३२. निवड नस्ती कोषा प्र.५ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


